सन २०२३-२४ मध्ये राष्ट्रीय खादय तेल 
अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व वृक्षजन्य तेलबिया) 
करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा 
एकूण ₹१६९५.०१६६८ लाख निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९०/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑगस्ट, २०२३ 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 

. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 9-9/2023/NFSM-OILSEEDS, दि.०९ मार्च, २०२३ 

. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. १३-१७/२०२३-०७, दि.१४ एप्रिल, २०२३ 

. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र छत.२/९॥॥९०//५५०२०२३-२३/7.९0.१/१५७०१, दि.१० मे, 2023 
. शासन पत्र क्र.<४-०१२३/७.३.१३/१४-५, दि.३० मे, २०२३ 

. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्रर/राखातेअ/वाकृआ/प्रमाप्र/प्र.क्र.०१/१९५३५/२३, 

. दि.०९ जून, २०२३ 

९. 
१०. 


कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्रर/राखातेअ/वाकृआ/प्रमाप्र/प्रक्र०१/२०८२९/२३, दि.२१ जून, २०२३ 
कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९०/४अे, दि.२७ जून, २०२३ 


११.केंद्र शासनाचे पत्र .§-98/2023-AAP/Coord (Oilseeds), दि.१७ जुले, २०२३ 
१२.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र/२राखातेअ २३-२४/वि.मा.प्र./अ.वा.मा./प्र.क्र.९/२४६७६/२३, 


दि.२६ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय खादय तेळ अभियानाकरिता एकूण रु.१२९०.६२ लाख (सन २०२२-२३ च्या 


प्रलंबित दायित्वासह) वार्षिक कृति आराखड्यास राज्य स्तरीय समितीने वार्षिक कृति आराखड्यास संदर्भाकिंत 
दि. ३० मे, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. सदर कृती आराखडयास दि.२७ जून, २०२३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


सन २०२३-२४ करिता केंद्र शासनाने तीन्ही प्रवर्गाकरीता राष्ट्रीय खादय तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्य 


व वृक्षजन्य तेलबिया) करिता पहिल्या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ १२९०.६२ लाख निधी संदर्भाकिंत दि.२७ 
जून, २०२३ रोजी पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. त्यापैकी कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरीता राष्ट्रीय खादय तेल अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व वृक्षजन्य तेलबिया) करिता प्राप्त झालेला केंद्र 
हिछड्याचा ₹ १०१७.०१००० लाख व राज्य हिठ्ड्याचा ₹ ६७८.००६६८ लाख असा एकूण ₹ १६९५.०१६६८ लाख 
निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९०/४ओ 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२३-२४ करीता राष्ट्रीय खादय de अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व वृक्षजन्य तेलबिया) करिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ १६९५.०१६६८ लाख (रुपये सोळा कोटी 
पंच्च्याणव लाख एक हजार सहाशे अडुसष्ट फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व 
राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(₹ लाख) 
अ.क्र. | पिके कंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
(६० टक्के) (४० टक्के) 
ce गळीतधान्य ९९७.३१००० | ६६४.८७३३४ १६६२.१८३३४ 
२ | वृक्षजन्य तेलबिया १९.७०००० | १३.१३३३४ ३२.८३३३४ 
एकूण एकंदर | १०१७.०१००० | ६७८.००६६८ १६९५.०१६६८ 


२. राष्ट्रीय खादय de अभियानातंर्गत (गळीतधान्य व वृक्षजन्य तेळबिया) करिता उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेला केंद्र हिश्‍ड्याचा ₹१०१७.०१००० लाख (दहा कोटी सतरा लाख एक हजार फक्त) निधी व राज्य 
हिळछ्याचा ₹६७८.००६६८लाख (सहा कोटी अठठयात्तर लाख सहाशे अडुसष्ट फक्त) wad निधी खाळील 
लेखाशिर्षातर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


| केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 

मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीकसंवर्धन २४०१- पीकसंवर्धन 

११४, तेलबिया ११४, तेलबिया 

(००(०६)कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया व | (००(०१)कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय तेलबिया व 
तेळताड अभियान तेलताड अभियान 

ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) (जिल्हा परिषद) 
(कें.पु.यो)(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 

(२४०१२४९८), ३३-अर्थसहाय्य (२४०११५३५), ३३-अर्थसहाय्य 


३. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९०/४ओ 


ड्‌, 


१०. 
. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
१२. 


११ 


. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 


कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय खादय 3S अभियान ही योजना SNA मार्क करण्यात 
आली आहे. 


. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय खादय do अभियान करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹१६९५.०१६६८ 


लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 


| या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 


निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ,२०२२ 


नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२२२/२०२३/व्यय-१, दि.२१/०८/२०२३ अन्वये 
मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२२१६११४८७५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


‘AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
M H E N A 2.5.4.20=' 'eac29efa7aa62661b16d1619albfaf6d99 
b23 6d8d498d0797965898, postalCode=400032, 
SO Pp A N G H A D G E INumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF8077 
8C68C7 EE4EF46BAA6EA9B8BD1F47C2642, 
|AH 


JENDRA SOPAN GHADGE 


Date: 2023.08.22 16:13:27 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 


सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राखातेअ-२०२३/प्र.क्र.९०/४ओ 


१३. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१८. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवड नस्ती-४अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


